परिवहन विभागातील परिवहन उप आयुक्‍त 
(व.श्रे) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९, 
दि.०१.०१.२०२०, दि.०१.०१.२०२१ व 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक. 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०६ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा:- १. शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, दि. २७.०६.२०१९. 
२. शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, दि. १६.०१.२०२०. 
३. शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, दि.०२.०९.२०२२. 


शासन परिपत्रक: 


उपनिर्दिष्ट क्र.१ wie शासन परिपत्रकान्वये परिवहन विभागाच्या अखत्यारितील 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील परिवहन उप आयुक्त (व.श्रे), 
गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात 
आलेली आहे. त्याच्या आधारे उपनिर्दिष्ट H.2 येथील शासन परिपत्रकान्वये परिवहन उप आयुक्‍त 
(व.श्रे), गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे. तसेच, उक्त संवर्गासाठी उपर्निदिष्ट H.3 येथील शासन परिपत्रकान्वये 
दिनांक ०१.०१.२०२०, दिनांक ०१.०१.२०२१ व दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही आक्षेप असल्यास ते तात्पुरते ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
झाल्यापासून परिवहन आयुक्‍त तसेच शासनाकडे सादर करण्याबाबतच्या सूचना उपरोक्त 
परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या होत्या. आता, प्रस्तुत संदर्भ क्र. २ व ३ येथील तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूचीबाबत प्राप्त हरकती व सूचना तसेच शासनाचे अभिप्राय याबाबतची माहिती परिशिष्ट- 
अ मध्ये जोडली आहे. परिशिष्ट-अ मधील स्पष्टीकरण विचारात घेऊन परिवहन उप आयुक्‍त 
(व.श्रे) पदावरील कार्यरत अधिकाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठतासूची परिशिष्ट-ब नुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 


३. अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
संवर्गात यापुर्वी देण्यात आलेल्या मानीव दिनांकाची तपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात 
आलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मानीव दिनांकाची प्रकरणे तपासण्याची व सेवा 
ज्येष्ठतासूच्यांचे पुनर्विलोकन करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यानुसार यापूर्वी प्रसिद्ध 
झालेल्या सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठता याद्या सुधारीत 
करण्याची कार्यवाही स्वतंत्र्यरित्या करण्यात येत आहे. तसेच मानीव दिनांक देय होणा-या 
अधिका-यांची उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / परिवहन उप 
आयुक्‍त (व.श्रे) पदावरील ज्येष्ठताक्रम बदलल्यास उक्त संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूचीत त्याप्रमाणे 
सुधारणा करण्याच्या अधिन राहून सदरील ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. ज्येष्ठतासूचीतील कार्ययत अधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठतासूचीची प्रत शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन प्राप्त करून घ्यावी. 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७७/५/.11१01१1१0011..200.॥] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१००६१२२२१८९८२९ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
LANGHI 
BHARAT R 
(भरत रा. TEM) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- संबंधित परिवहन उप आयुक्त (व.श्रे) (परिवहन आयुक्‍त यांचेमार्फत) 


प्रत- १. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. निवडनस्ती परिवहन-४. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 


परिशिष्ठ-अ 


अधिकाऱ्याचे नाव 


आक्षेप/ हरकती 


शासनाचे अभिप्राय 


२ 


3 


6 


श्री. अ.ना. भालचंद्र 


श्री. अ.ना. भालचंद्र यांचा मूळ 
अर्ज क्र. ५०/२०२१ मध्ये 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी 
दि.०२.०९.२०२२ रोजी पारित 
केलेल्या आदेझ्ानुसार 
श्री.अ.ना. भालचंद्र यांना सह 
परिवहन आयुक्‍त या पदावरील 
दि.०१.१२.२०१९ हा ज्येष्ठतेचा 
दिनांक मंजूर केलेला आहे. 
त्यामुळे दि.०१.०१.२०२० 
रोजीच्या परिवहन उप आयुक्‍त 
(व.श्रे.) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता 
यादीतून त्यांचे नाव वगळण्यात 
यावे. 


श्री. अ.ना. भालचंद्र यांचा मूळ 
अर्ज क्र. ५०/२०२१ मध्ये 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी 
दि.०२.०९.२०२२ रोजी पारित 
केलेल्या आदेशाविरुध्द मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे 
शासनामार्फत आव्हानित 
करण्यात येत असून, सदर 
प्रकरणी अंतिम आदेशा प्राप्त 
झाल्यानंतर त्यानुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


KKKKKKK KK KKK KKK KKKKKKKEKERKERKKKERERARRERKKAK 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 


परिशिष्ट-ब 
परिवहन उप आयुक्‍त (व.श्रे) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 
(कालावधी दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दिनांक ३१.१२.२०१८) 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग नियुक्‍ती | जन्मदिनांक | परिवहन उप | नियुक्तीचा | विभागीय परीक्षा | ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
क्र नंतर बदलला आयुक्त मार्ग दिनांक/ | दिनांक 
असल्यास (व.श्रे.) (सरळसेवा/ मानीव 
त्याचा दिनांक) पदावरील पदोन्नती/ दिनांक 
पदोन्नती अति रिक्‍त 
दिनांक =| संवर्ग कक्षव 
इतर) 
उत्तीर्ण | सूट 
दिनांक | दिनांक 
Ex २ ३ 1. Seed ५ ६ | ७ | ८ ९. | १ | a | 
| 9 | श्री. अ. ना. भालचंद्र खुला २४.०९.१९६२ | ०१.०८.२०१३ । पदोन्नती =| गैरलागू | गैरलागू ३०.०९.२०२० 
२ श्री. राजेंद्र हरी कदम अ.जा. ०३.०७.१९६२ | ३१.०८.२०१७ | पदोन्नती =| गैरलागू | गैरलागू ३१.०७.२०२० 
३ | श्री. गोविंद रतन सैंदाणे अ.ज. १३.०२.१९६१ | ३१.०८.२०१७ | पदोन्नती | गैरलागू | गैरलागू २८.०२.२०१९ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 


परिशिष्ट-ब 
परिवहन उप आयुक्त (व.श्रे) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 
(कालावधी दिनांक ०१.०१.२०१९ ते दिनांक ३१.१२.२०१९) 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग नियुक्‍ती | जन्मदिनांक | परिवहन उप | नियुक्तीचा | विभागीय परीक्षा | ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
क्र नंतर बदलला आयुक्त मार्ग दिनांक/ | दिनांक 
असल्यास (व.श्रे.) (सरळसेवा/ मानीव 
त्याचा दिनांक) पदावरील पदोन्नती/ दिनांक 
पदोन्नती अति रिक्‍त 
दिनांक । संवर्गकक्षव 
इतर) 
उत्तीर्ण | सूट 
दिनांक | दिनांक 
Ea २ ३ re ae ५ ६ | ७ | ८ ९. | १ | a | 
| 9 | श्री. अ. ना. भालचंद्र खुला २४.०९.१९६२ | ०१.०८.२०१३ | पदोन्नती । गैरलागू गैरलागू ३०.०९.२०२० 
२ श्री. राजेंद्र हरी कदम अ.जा. ०३.०७.१९६२ | ३१.०८.२०१७ | पदोन्नती =| गैरलागू | गैरलागू ३१.०७.२०२० 
३ | श्री. गोविंद रतन सैंदाणे अ.ज. १३.०२.१९६१ | ३१.०८.२०१७ | पदोन्नती । गैरलागू | गैरलागू २८.०२.२०१९ | सेवानिवृत्त 
४ श्री. जितेंद्र बाबुराव पाटील खुला ११.०९.१९६६ ।०८.०३.२०१९ | पदोन्नती | गैरलागू | गैरलागू ३०.०९.२०२४ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 


परिशिष्ट-ब 


परिवहन उप आयुक्त (व.श्रे) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 
(कालावधी दिनांक ०१.०१.२०२० ते दिनांक ३१.१२.२०२०) 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


प्रवर्ग 


जन्मदिनांक परिवहन उप | नियुक्तीचा विभागीय परीक्षा ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
क्र. (नियुक्‍ती आयुक्‍त (4.41,) मार्ग दिनांक / दिनांक 
नंतर पदावरील । (सरळसेवा/ मानीव 
बदलला पदोन्नती पदोन्नती/ दिनांक 
असल्यास दिनांक अति रिक्‍त 
त्याचा संवर्ग कक्ष व 
दिनांक) इतर) 
उत्तीर्ण सूट 
दिनांक दिनांक 
1१ | २ ह.” ee. ५ ६ | ७ | ८ ९. |. १ | ११ | 
। १ | श्री. अ. ना. भालचंद्र खुला | २४.०९.१९६२ | 09.02.2093 | पदोन्नती | गैरलागू | गैरलागू ३०.०९.२०२० | सेवानिवृत्त 
२ श्री. राजेंद्र हरी कदम अ.जा. | ०३.०७.१९६२ | ३१.०८.२०१७ | पदोन्नती | गैरलागू | गैरलागू ३१.०७.२०२० | सेवानिवृत्त 
३ | श्री. जितेंद्र बाबुराव पाटील | खुला ।११.०९.१९६६ | ०८.०३.२०१९ | पदोन्नती | गैरलागू | गैरलागू ३०.०९.२०२४ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 


परिशिष्ट-ब 
परिवहन उप आयुक्त (व.श्रे) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 


(कालावधी दिनांक ०१.०१.२०२१ ते दिनांक ३१.१२.२०२१) 


अ.क्र धिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक | परिवहन उप | नियुक्तीचा | विभागीय परीक्षा येष्ठ पैवानिवृत्ती अभिप्राय 
(नियुक्‍ती आयुक्‍त मार्ग दिनांक/ | दिनांक 
नंतर (व.श्रे.) (सरळसेवा/ मानीव 
बदलला पदावरील | पदोन्नती/ दिनांक 
असल्यास पदोन्नती । अतिरिक्‍त 
त्याचा दिनांक | संवर्ग कक्ष व 
दिनांक) इतर) 
उत्तीर्ण | सूट 
दिनांक | दिनांक 
za २ ३ 1 8 | ५ a | of ८ eo Aer ei ae] 
| 9 | श्री. जितेंद्र बाबुराव पाटील खुला ११.०९.१९६६ | 02.03.2098 | पदोन्नती | गैरलागू | गैरलागू 30.08.2028 
२ | श्री. दिनकर ना. मनवर अ.जा. — | ३०.०७.१९६५ | १९.०१.२०२१ | पदोन्नती | गैरलागू | गैरलागू ३१.०७.२०२३ 
३ | श्री. लक्ष्मण आनंदराव दराडे भ.ज.(ड) | १५.११.१९६३ ।१८.०६.२०२१ | पदोन्नती | गैरलागू | गैरलागू ३०.१०.२०२१ | सेवानिवृत्त 
४ | श्री. अभय दुर्गादास देशपांडे खुला ०२.०२.१९६५ | १८.०६.२०२१ | पदोन्नती | गैरलागू | गैरलागू २८.०२.२०२३ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


